“Support to Poor Prisoner's Scheme” 
या Central Sector Scheme साठी 
Implementing §Agency/Sub-agency 
घोषित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: जेएलएम ०७२३/प्र.क्र. ११७/तुरुंग-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १३ मार्च, २०२४ 


वाचा: 


गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. V-17013/26/2023-PR, 
दिनांक ३.१.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी “Support to Poor Prisoner's Scheme” या 
योजनेची अंमळबजावणी करण्याकरीता National Crime Records Bureau (NCRB), New Delhi 
यांना Central Nodal Agency (CNA) म्हणून नियुक्‍त केळे आहे. त्यानुषंगाने गृह मंत्रालयाने 
“वाचा” येथील पत्रान्वये या Central Sector Scheme च्या अंमलबजावणीसाठी State Level 
Implementing Agency/Sub Agency (SA) यांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 


शासन निर्णय:- 


“Support to Poor Prisoner's Scheme” या केंद्र पुरस्कृत योजनेची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी गृह मंत्रालयाने National Crime Records Bureau (९७१४8), New Delhi यांना 
Central Nodal Agency म्हणून नियुक्‍त केले आहे. गृह मंत्रालयाने या योजनेकरिता श्री. Wa 
गुप्ता, उप संचालक, (0-॥) NCRB यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्‍त केले आहे. त्यांचा 
दुरध्वनी क्र.०११-२६७३५६३७व ईमेल आयडी- prashun@ncrb.gov.in असा आहे. 


२. “Support to Poor Prisoner's Scheme” या केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या (Central Sector 
Scheme) राज्यस्तरीय अंमलबजावणीसाठी अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना Implementing Agency/Sub Agency (SA) म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम ०७२३/प्र.क्र. ११७/तुरुंग-२ 


ठर उपरोक्‍त घोषित Implementing Agency/sub agency (SA) यांनी सदर योजनेची 
अमंलबजावणी करण्यासाठी Canara Bank मध्ये ज्लुन्य शिल्लक उपकंपनी खाते (Zero Balance 
Subsidiary Account) उघडावे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१३१२३२३२९२२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA TUSHAR SAWANT 
IN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


D 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=15a6230fe20fd947aa83047f5deb85c95659ceb09 


8e76eb25dd802b0518e7d63, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


S A WA N T serialNumber=9ED89E6CO0B3FD549E02FB85DFE0767F96 
018A29CCAC79EC62AAFD247DECECES8, cn=SEEMA 
TUSHAR SAWANT 
Date: 2024.03.13 12:45:19 +05'30' 


(सीमा तु. सावंत) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर, 

२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

३. प्रधान मुख्य सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग,मंत्राळय, मुंबई, 

४. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

५. कारागृह महानिरीक्षक पूर्व विभाग/पश्चिम विभाग/मध्य विभाग/दक्षिण विभाग/नाशिक विभाग, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८ 

९ 


. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. निवड नस्ती तुरुंग-२ कार्यासन. 


//**// 


पृष्ठ २ पैकी २ 


